सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .३३ ] 


मंगळवार , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ : अग्रहायण ६ , शके १ ९ ४० [किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , यांजकडून 


धर्मादाय विभाग 


वाचाः- निवडणूक कार्यक्रम प्रसिध्दीबाबत या कार्यालयाची अधिसूचना 
जा.क्रं .२०१८ /धर्मादाय/ गुरुद्वारा 

शुध्दीपत्रक . 
जा.क्रं .२०१८/धर्मादाय / गुरुद्वारा बोर्ड निवडणूक /सिआर- १२. 
नांदेड शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळाच्या 


तीन सदस्य निवडणूक २०१८ साठी या कार्यालयाची अधिसूचना 
जा.क्रं .२०१८/धर्मादाय / गुरुद्वारा बोर्ड निवडणूक /सिआर-१२, दि .२६/ ११ / 
२०१८ अन्वये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे . 

सदर अधिसूचनेतील निवडणूक कार्यक्रमाच्या तक्त्यामध्ये अ. 
क्र .०८ मध्ये निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा 
दिनांक ०६ डिसेंबर २०१८ ( शुक्रवार ) ऐवजी दिनांक ०६ डिसेंबर २०१८ 
( गुरुवार ) असे वाचावे. याखेरीज अ. क्र .० ९ मध्ये निवडणूक चिन्ह नेमून 
देण्याचा दिनांक ०६ डिसेंबर २०१८ ( शुक्रवार) ऐवजी दिनांक ०६ 
डिसेंबर २०१८ ( गुरुवार) असे वाचावे. 


अ.क्र . 


०८ 


नांदेड शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळाचे तीन सदस्य निवडणूक २०१८ 

निवडणूक कार्यक्रम 
निवडणूकीचा टप्पा 

टप्पा सुरु करण्याची | संपविण्याची तारीख 
निवडणूक लढविण्या- या उमेदवारांची यादी 

दिनांक :-०६ डिसेंबर २०१८ ( गुरुवार ) 
प्रसिध्द करण्याचादिनांक, वेळ व ठिकाण 

वेळ:- दुपारी ३.०० नंतर 
( नियम २२ ( १)) 

स्थळ:- जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 
निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक , 

दिनांकः- ०६ डिसेंबर २०१८ ( गुरुवार ) 
वेळ व ठिकाण 

वेळ: - दुपारी ३.०० नंतर 
स्थळ :- बचत भवन , जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 


० ९ 


नांदेड , २७ नोव्हेंबर २०१८ 


( अरूण डोंगरे , भा.प्र.से.) 
निवडणूक निर्णय अधिकारी , नांदेड , 
शिख गुरुद्वारा 

सचखंड श्री हजूर अपचलगर , 
साहिब मंडळ निवडणूक २०१८ तथा जिल्हाधिकारी , नांदेड. 


औ . भाग - १ - अ ( असा .)- १ 


१ 


